जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमधीळ 
अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते 
भागविण्याकरीता सन २०२२-२३ करीता 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२३/प्र.क्र.०५/योजना-५ 
बांधकाम भवन,तळमजला 
२५, मर्झबान पथ, फोर्ट,मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २८ मार्च, २०२३ 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२. 
ग्राम विकास विभाग झासन निर्णय क्र.जिग्राप्र-११२२/प्र.क्र.४३/योजना-५, दि.०१.०४.२०२२. 
ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्र.जिग्राप्र-११२२/प्र.क्र.१७/योजना-५ दि.११.०५.२०२२. 


9) 
) 
) 
) ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्र. जिग्राप्र - ११२२/प्र.क्र.११/योजना-५, दि.२३.०५.२०२२. 
) 
) 
) 


AD 


CC ww 


ग्राम विकास विभाग झासन निर्णय क्र.जिग्राप्र-११२२/प्र.क्र.३१/योजना-५, दि.२३.०८.२०२२. 
ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्र.जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र.४८/योजना-५, दि.१६.१२.२०२२. 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०८.०२. २०२३. 


an iC 


४) 
प्रस्तावना - 


मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ३१.०३.२०२२ च्या बैठकीमध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा- 
TRINA योजना बंद करण्याऐवजी राज्य शासनाकडून १००% राज्य योजना म्हणून पुढील ५ वर्षे 
म्हणजेच दिनांक ०१.०४.२०२२ ते ३१.०३.२०२७ पर्यंत पूर्वीप्रमाणे सुरु ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात 
आला. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासन योजनेकरीता दिनांक ०१ एप्रिल, २०२२ पासून १५ 
पदांऐवजी ८ पदे निश्चित करण्यात आले असून उर्वरित पदावरील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवा 
त्यांच्या मूळ आस्थापनेवर प्रत्यार्पीत करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. 


जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा करण्याकरीता 
सन २०२१-२२ करीता केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेले केंद्र हिस्सा दुसऱ्या हप्त्याचे अनुदान 
रु. ६,०७,८९,०००/- (रुपये सहा कोटी सात लक्ष एकोणनळव्द हजार फक्त) व त्यास अनुरुप राज्य 
हिस्सा ४०% रु.४,०५,२६,०००/-(रुपये चार कोटी पाच लक्ष सव्वीस हजार फक्त) असे एकूण 
रु.१०,१३,१५,०००/- (रुपये दहा कोटी तेरा लक्ष पंधरा हजार फक्त) इतका निधी संदर्भ क्र. ४ च्या 
शासननिर्णयाद्वारे, रु. ९,५०,००,०००/- (रु. नऊ कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतका निधी संदर्भ क्र. ५ च्या 
शासननिर्णयाद्वारे व रु. ७,७५,००,०००/- (रु. सात कोटी पंचाहत्तर लक्ष फक्त) इतका निधी संदर्भ क्र. ६ 
च्या शासननिर्णयाद्वारे असा एकूण निधी रु. २१,३०,२६,०००/- (रु. एकवीस कोटी तीस लक्ष सव्वीस 
हजार फक्त) इतका निधी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधील अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून जिल्हा ग्रामीण 
विकास यंत्रणा-प्रशासनमधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा करण्याकरीता संबंधित 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२२३/प्र.क्र.०५/योजना-५ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून वितरीत 
करण्यात आला आहे. 


वित्तीय वर्षे २०२२-२३ करीता मागणी क्र. एल-३, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासन, 
लेखाशीर्ष-२५१५ २६०१ (१००% राज्य हिस्सा ) अंतर्गत रुपये २८,४२,०६,०००/- (अठ्ठावीस कोटी 
बेचाळीस लक्ष सहा हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. 


सन २०२२-२३ करीता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व 
भत्ते अदा करण्याकरीता संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हा परिषद यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (बी.डी.एस.) वर निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासनमधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा 
करण्याकरीता आवर्यक प्रतिमाह वेतनासाठी सरासरी खर्च व त्यांच्याकडील शिल्लक निधी विचारात 
घेऊन सन २०२२-२३ करीता रु. ७,२९,८०,००० /- (रुपये सात कोटी एकोणतीस लक्ष ऐंशी हजार 
wed) इतका निधी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हा परिषद यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (बी.डी.एस.) वर खालील विवरणपत्रानुसार वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


विवरणपत्र. 
(रुपये लाखात) 
अ.क्र. | जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा वितरीत करावयाचानिधी sid 

Ea अहमदनगर २७.०० 
२. अकोला ११.०० 
३. अमरावती ३५.०० 
४. छत्रपती संभाजीनगर ३५.०० 
द्‌. बीड २९.०० 
भंडारा ३०.०० 

बुलढाणा 10.00 | 00 

चंद्रपूर ३७.२० 

९. धुळे २०.०० 
। १० | गडचिरोली Po 00 
Lae | गोंदिया ७.०० 
१२. हिगोली २०.०० 
१३. जळगांव १५.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२२३/प्र.क्र.०५/योजना-५ 


१४. जालना २०.०० 
१५. कोल्हापूर ५.०० 
१६. लातूर २०.०० 
१७. नागपूर ३५.०० 
१. नांदेड ३०.०० 
१९ नंदूरबार १६.०० 
२० नाशिक ३५.०० 
२१ धाराशिव २०.०० 
२२. परभणी ३४.०० 
२३. पालघर १०.०० 
२४. पुणे १२.०० 
२५. रायगड २०.०० 
२६. रत्नागिरी २५.०० 
२७. सांगली 10.00 | 
२८. सातारा २५.०० 
२९. सिंधुदूर्ग 10.00 | 
30. सोलापूर ६३.०० 
३१. ठाणे ३५.०० 
३२. वाशिम १३.६० 
३३. वर्धा २५.०० 
३४. यवतमाळ २०.०० 
ए्कूण ७२९.८० 


प्रस्तुत खर्च ग्राम विकास विभाग मागणी क्र.एल-३, २५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 
००-१०४- जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरण-प्रशासन (००)(०२)-जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा- 
प्रशासकीय खर्च राज्य पुरस्कृत योजना (राज्य हिस्सा 900%) (कार्यक्रम), ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) 
(२५१५ २६०१) या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२२-२०२३ च्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा 


सदर अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आळे आहे त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च 
करण्यात यावे, अन्यथा ती वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल, याची अंमलबजावणी करणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. तसेच सदर निधी खर्च न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यास जबाबदार धरण्यात 
येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२३/प्र.क्र.०५/योजना-५ 


सदरहु अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर प्रकल्प संचालकांनी पुढील माहिती :- १) मंजूर 
केलेली रक्‍कम, २) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक, 
४) सदर निधी खर्च झाल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व 4) महालेखापाल कार्यालयातील रकमेशी 
ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र इत्यादी कार्यासन क्र.योजना-२ व योजना-५, ग्राम विकास विभाग, 
बांधकाम भवन, २५-मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ यांच्याकडे पाठवावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२८१२२७५११४२० असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
A R U N Digitally signed by ARUN VASANT SHINDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=213d983c0c3b73519fa14c37396d 
dOb3cf8f28e 1 6bc2fb6620a5c4fdac6e7284, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=672D36CC7468AA812E66D 
BB4704FFEB120DD58831284824F4FBEC2A 


S H | N D F 6F6602199, cn=ARUN VASANT SHINDE 
Date: 2023.03.28 14:54:59 +05'30' 
(अरुण व. शिदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 
२) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) व (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
३) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) व (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२,नागपूर. 
४) संचालक, लेखा व कोषागार, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५) संचालक, निवासी व लेखा कोषागार, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) मु.का.अ., जिल्हा परिषद तथा अध्यक्ष, कार्यकारी समिती, जि.ग्रा.वि.यं.(सर्वी. 

७) उप आयुक्त, (विकास) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 

८) प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सवी. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

१०) मुख्य लेखापरिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

११) वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई. 

१२) वरिष्ठ लेखाधिकारी, शासनस्तर अंतर्गत लेखा परिक्षण पथक, बांधकाम भवन, मुंबई-०१. 
93) निवडनस्ती (कार्यासन योजना-५). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


